विद्युत दरात देण्यात येणाऱ्या सवलतीपोटी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
मे. गीतादेवी र. बेडीया, जोगेश्वरी, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. टॅरिफ-२०१९/प्र.क्र.२६(१/ऊर्जा-३, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ जून, २०१९ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४/ऊर्जा-३ 
दि. २६/०२/२००८. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४१/ऊर्जा-३, 
दिनांक ३१/०१/२००९. 
३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ 
४. मुख्य विद्युत निरिक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/२७२/२०१९, दि.१४/०२/२०१९ 
चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्यातील यंत्रमागधारकांना शासनामार्फत वीजेच्या दरात 
सवलत देण्यात येते. या सवलतीपोटी देय असलेली रक्‍कम संबधित अनुज्ञप्ती धारकांमार्फत यंत्रमाग 
धारकांना परत केली जाते. शासनाच्या सदर धोरणानुसार मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी लि. मुंबई या 
कंपनीच्या कार्यकक्षेत कार्यरत असलेल्या मे. गीतादेवी र. बेडीया, जोगेश्वरी, मुंबई यांना दिनांक 
०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीत विद्युत्‌ दरात दिलेळी सवलतीची रक्‍कम 
रु.१,०६,४९४/- (रुपये एक लाख सहा हजार AR चौ-याण्णव फक्त) परत देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांचे वीज ग्राहक असलेले मे. गीतादेवी र. 
बेडीया, जोगेश्वरी, मुंबई या यंत्रमागधारक ग्राहकास (ग्राहक क्र. १०२१३५४१८) माहे दिनांक 
०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीत विद्युत्‌ दरात दिलेळी सवलतीची रक्‍कम 
रु. १,०६,४९४/- (रुपये एक GE सहा हजार FRY चौ-याण्णव फक्त) चा मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी लि., 
मुंबई या कंपनीमार्फत यंत्रमागधारकाला परतावा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत असून सदर 
रक्‍कम या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात ASA आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


३. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी, "मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व 
वितरण, ८०० इतर खर्च, (००)(०१) कृषी विषयक व यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज 
वितरण/पारेषण लायसन्सधारकांना अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (२८०१२६१५) ३३ अर्थसहाय्य" या 


शासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०१९/प्र.क्र.२६(१)/ऊर्जा-३ 


लेखाशीर्षाखाली रु.५२१०.०० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भिय 
क्र. ३ दिनांक ०१.०४.२०१९ च्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ३३ % च्या मर्यादेत 
रु. १७१९.३० कोटीचा निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 


४. यालेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित 
नाही. 

५. सदर रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांचेकडून आहरित करुन, ती रक्‍कम मे. अदानी 
इलेक्ट्रीसिटी लि. मुंबई यांचे मार्फत मे. गीतादेवी र. बेडीया, जोगेश्वरी, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री.ना.रा.ढाणे, अवर सचिव आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी रक्‍कम रु. १,०६,४९४/- 
(रुपये एक लाख सहा हजार चारशे चौ-याण्णव फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित 
करुन मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी लि. मुंबई यांचे नावे स्वतंत्ररीत्या धनादेहा काढून वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


६. महाराष्ट्र विनियोजन (लेखाअनुदान) विधेयक-२०१९, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ 
अर्थ-३ दि.०१/०४/२०१९ च्या परिपत्रकातील अनुक्रमांक ६ या अटीची पूर्तता होत आहे. तसेच परिच्छेद 
H.9 ते १७ मधील अटीं लागू होत नसल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागच्या क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ च्या 
परिपत्रकान्वये मंत्रालयीन विभागांना उपलब्ध करून दिलेल्या लेखानुदानाच्या मर्यादेत निधी 
वितरणाच्या प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

on सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०६१३१६०६१२१२१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
Date: 2019.06.14 11:24:55 +05'30' 


(ना.रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. व्यवस्थापकीय संचालक, मे. अदानी इलेक्ट्रीसिटी लि. मुंबई देविदास लेन, एसव्हीपी रोडच्या 
बाजुला देविदास टेलिफोन एक्स्चेंज, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ४००१०३. 
२. मे. गीतादेवी र. बेडीया, घासवाला कंपाऊंड, एस व्ही रोड, जोगेश्वरी(पश्चिम), मुंबई ४००१०२ 
३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय इमारत, 
३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई-४०००७१. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०१९/प्र.क्र.२६(१)/ऊर्जा-३ 


५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/राळेवि-१), मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१०.कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
११.वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
१२.ऊर्जा-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


